प्रशासकीय मान्यता : 
अलिबाग येथे नव्याने स्थापित शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रथम वर्षाकरिता 
फर्निचर व इतर साहित्य खरेदीस करण्यास 
राज्य योजनेंतर्गत निधी उपलब्धेसह 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : १ झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 

॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिसं/फर्निचर 
/रा.यो./झशावैम,अळलीबाग/२१-२२/म/८४६९/२०२१, दिनांक ०८/०६/२०२१ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/वसतीगृह 
फर्निचर/रा.यो./शावैम, अलळीबाग/२१-२२/म/८४८६/२०२१, दिनांक ०८.०६.२०२१ 


शासन निर्णय : 


नव्याने स्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग या संस्थेस प्रथम वर्षाकरिता 
राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग, नवी दिल्ली कडून होणाऱ्या निरीक्षणाकरिता एमबीबीएस विषयाच्या 
विभागांना व प्रवेशित विद्यार्थ्याच्या वसतीगृहासाठी खाळील तक्त्यात नमूद केलेले आवश्यक 
फर्निचर व इतर साहित्य खरेदीसाठी, सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात योजनांतर्गत मंजूर निधीतून 
अनुक्रमे रूपये १,९६,१७,९५१/- (रूपये एक कोटी, शहाण्णव लक्ष, सतरा हजार, नऊशे VIA 
फक्‍त) व रूपये ७७,०७,७२४/- (रूपये सत्त्याहत्तर GB, सात हजार, Ua चोवीस फक्त) असे 
एकूण रुपये २,७३,२५,६७५/- (रुपये दोन कोटी, त्र्याहत्तर लक्ष, पंचवीस हजार, सहाडो पंच्याहत्तर 
फक्त) इतक्या रक्कमेचे फर्निचर व इतर साहित्य खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ) एम.बी.बी.एस. विभागासाठी फर्निचर खरेदी 


नग «| प्रति नग फर्निचरची 
अ.क्र फर्निचरचे नांव | ae त त एकूण किंमत 
संख्या | अंदाजित किंमत चि 

a ऑफिस बास टेबल विथ ass] 02 ५९९७३३.४५ ११९९४६६.९० 
रिटर्न (साईज २४०० X ११०० X 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशञा-१ 


फर्निचरचे नांव 


नग 
संख्या 


प्रति नग फर्निचरची 
अंदाजित किंमत 


एकूण किंमत 


७५० एम.एम) (साईज १२०० X 
४५०६७५ एम.एम) 


ऑफिस टेबल-१ 

(साईज १८०० X ७५० X ७५० 
एम.एम) (साईज ९०० X ४५० X 
६७५ एम.एम) 


१५ 


२९९२५.०० 


४४८८७५.०० 


ऑफिस टेबल-२ 

(साईज १४०० X ७०० X ७५० 
एम.एम) (साईज ९०० X ४५० X 
६७५ एम.एम) 


२५ 


१९४८८.०० 


४८(9२००.०० 


कॉम्प्युटर टेबल (साईज १२०० X 
६०० > ७५० एम.एम) 


२५ 


१६३२८.०० 


४०८४५०.०० 


स्टडी टेबल (साईज १२०० X 
६०० > ७५० एम.एम) 


२५ 


१३१२५.०० 


३२८१२५.०० 


लॅबोरेटरी CIS (साईज २४०० 
X 9200 X ७५०/१२०० एम.एम) 


२५ 


८९९७४.५० 


२२४९२३६२.५० 


लार्ज टेबल फार डिव्हाईस 
(अँनाटामीडिसेक्ठानटेबल) 
(साईज २४०० x 
९००एम.एम.) 


९००० > 


| 


३७३८०.०० 


३७३८००.०० 


हाफ टेबळ फार डिव्हाईस 
(अँनाटामीडिसेक्ठानटेबल) 
(साईज१२०० x 
९१५एम.एम.) 


९०० x 


०५ 


२५६२०.०० 


922900,00 


ऑफिस टेबल (साईज १२०० X 
६०० X ७५०एम.एम.) 


१५ 


८४००.०० 


१२६०००.०० 


ha 


कॉन्फरंस टेबल यु शोप 
(साईज ४८०० X 4200 ७५०) 


किं 


१४७५२५.०० 


१४७५२५.०० 


दि 


रिव्हॉाल्व्हिग चेअर फॉर कान्फरंस 
हॉल (AS PER STANDARD 
SIZE) 


30 


9823¢.00 


४२७१४०.०० 


१२ 


एक्झिक्युटिव्ह चेअर 
HEIGHT) (AS 


(FULL 
PER 


०२ 


१९४७२५.०० 


३८८५०.०० 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशञा-१ 


फर्निचरचे नांव 


नग 
संख्या 


प्रति नग फर्निचरची 
अंदाजित किंमत 


एकूण किंमत 


STANDARD SIZE) 


१३ 


एक्झिक्युटिव्ह चेअर (FULL 
HEIGHT) (AS PER 
STANDARD SIZE) 


१५ 


9293¢.00 


१८२०(9०.०० 


१४ 


एक्झिक्युटिव्ह चेअर (HALF 
HEIGHT) 
AS PER STANDARD SIZE 


30 


७८७५.०० 


२३६२५०.०० 


१५ 


कॉम्प्युटर चेअर 
(AS PER STANDARD SIZE) 


०५ 


303¢.00 


१८६९०.०० 


१६ 


आफिस चेअर 
(AS PER STANDARD SIZE) 


Yo 


२३८७२३.४५ 


१२३६७२.५० 


१७ 


Ha चेअर एस टाईप 
(AS PER STANDARD SIZE) 


Yo 


८६६२.५० 


४३३१२५.०० 


१८ 


व्हिजिटर चेअर एस टाईप 
(AS PER STANDARD SIZE) 


Yo 


&300,00 


394000,00 


१९ 


लो-बक चेअर 
(AS PER STANDARD SIZE) 


30 


3388.00 


9004(90,00 


२० 


थ्री सीटर एम.एस.चेअर 
(AS PER STANDARD SIZE) 


१५ 


८९८८.०० 


१३४८२०.०० 


२१ 


स्टुडंट चेअर विथ रायटिंग पॅड 
(AS PER STANDARD SIZE) 


१६० 


४४१०.०० 


(१०५६००.०० 


२२ 


स्टिल vom विथ राऊंड टॉप 
पॅनळ (साईज ३६० सिट 
डायमिटर X ४५० ते ६५० 
अँडजेस्टेबल हाईट एम.एम.) 


३०० 


३९९०.०० 


११९(७०००.०० 


२३ 


२४ 


२ सीटर स्टुडंट बेच विथ डेस्क 
(बेंच साईज- टॉप हाईट ३२ X 
सीट हाईट १८ X २८.५ विडथ्‌ > 
३९ GY इंच ) (टॉप साईज १३ X 
३८ इंच>१८ एम.एम.) (सीट 
साईज १० X ३८ इंच>१८ 
एम.एम.) 

नोटीस बोर्ड (साईज १२०० X 


२५० 


१५ 


९३४५.०० 


५०४०.०० 


२३३६२५०.०० 


(9५६००.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशञा-१ 


(AS PER STANDARD SIZE) 


ee arene aT | प्रति नग फर्निचरची por Riva 
क्र. फर्निचरचे नांव क वता तत एकूण किंमत 

८०० »१८एम.एम.) 

२५ | ऑफिस was इन मेटल वीथ णि १५२२५.०० १५२२५००.०० 
लॉकर्स (साईज ९०० L X ४५०७) 
X २१०० H) 

२६ | etl mas विथ ग्लास डोअर्स ०२ २८३३४.२५ ५६६६८.५० 
(साईज ९०० K BOO K २१००) 

२७ | लायब्ररी बुक रंक (साईज Foo X| ५० २८३३४.२५ १४१६७२.५० 
४०० X २१००) 

२८ | लॉकर फार चेज रुम (आठ कप्पे) | १२ ३४१८८.०० ४१०२५६.०० 
(साईज १२०० X ¥Yo X २१००) 

२९ | Ha कबर्ड इन मेटल = १६४६४.०० १६४६४.०० 
(AS PER STANDARD SIZE) 

३० | जार Yh (साईज ९०० X Yoo X| २० १६४७४.५० ३२९४९०.०० 
२१००) 

३१ | Wee vasa बेड विथ | of ३०४०८.०० १८२४४८.०० 
मुव्हेबल SSE (साईज ९०० X 
२१०० X ९००) 

३२ | मेटल रिजेट रंक (साईज १२०० | (9294.00 (9Z (940,00 
X 800 X ४५०) 

३३ | जर्नल डिस्प्ले रक (साईज G00 X | ०४ ४७८८.०० १९१५२.०० 
300 X १२००) 

३४ | प्लॅटफॉर्म cic मेड इन मेटल a (9880.90 (9880.40 
(साईज ६०० X ९०० X ९००) 

३५ | व्हाईट रायटिंगर्बोर्ड 03 3932.00 ११२१४.०० 
(साईज २४०० X १२०० X २०) 

३६ | डायस (साईज Woo X १२०० X| ०२ २०१६०.०० ४०३२०.०० 
300) 

30 | पोडीअम (साईज ६०० X Yoo X| 02 १४६४७.५० २९२९५.०० 
१२००) 

३८ | बुक शेल्फ विथ स्लाईडिंग डोअर | ०३ ३९६९०.०० ११९०७०.०० 
(साईज १८०० X ४५० X २१००) 

३९ | रिव्हॉलव्हिग मॅगजीन स्टॅंड ०४ १२८१०.०० ५१२४०.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशञा-१ 


नग «| प्रति नग फर्निचरची 


अ.क्र फर्निचरचे नांव न पता त 
संख्या | अंदाजित किंमत 


एकूण किंमत 


४० | लायब्ररी बुक इशु काऊंटर ०२ २१३६०.१५ 
(AS PER STANDARD SIZE) 


४२७२०.३० 


१२३७२ १४०१३०७.६५ 


१६६२५६३८२.२ 


एकूण रक्कम रुपये 


१६६२५६३८२.२३ 


जी.एस.टी. १८% 


२९९२५६८.८१ 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये एक कोटी, शहाण्णव लक्ष, सतरा हजार, नऊऱी 
एक्कावन्न फक्त) 


१,९६,१७,९५१.११ 


ब) वसतीगृहासाठी फर्निचर खरेदी 


नग | प्रतिनग अंदाजित 


अ. क्र. फर्निचरचे नांव पत 
संख्या किंमत 


एकूण किंमत 


ष्‌ स्टुडंटस कॉटस मेड एन मेटल i ११८१९.०० 
(साईज८२७ X २०३० X ६९५ 
एम.एम) (SQ.MS.PIPE ५०९२५ 
MM & 24 MM, WALL THICK 
१.६ MM) 


4300080,00 


२ | पिलो (साईज ६०० X Yoo X १२० व्यि ६४१.०० 
एम.एम) 


(9०५१०.०० 


३ | Hoa (AS PER STANDARD शि ६७४९.०० 
SIZE) (साईज ८२७ > २०३० X 
१००एम.एम) 


Q823R0.00 


gy ।स्टडी चेअर (AS. PER | 3204.00 
STANDARD SIZE) 


४१८५५०.०० 


Gg | test टेबल (साईज ११०० X | १५४३९.०० 
५०० X ७५० एम.एम) 

ALL PANELS ARE MADE IN 
१८ MM PLY BOARD WITH 
SF. LAMINATE. ALL EDGE 
ARE COVER WITH 22X2 MM 
MATCH COLOR EDGE 
BANDING. FITTED WITH 
NECESSARY HARDWARE 


१६९८२९०.०० 


६ । वोड्रोब (WARDROBE) ॥९ | 990 | 2082.00 


2309890 .00 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशञा-१ 


नग | प्रतिनग अंदाजित 


| एकूण किंमत 
संख्या किंमत SB 


फर्निचरचे नांव 


METAL (साईज ६०० X Yoo X 
१८०० एम.एम) MADE IN 
METAL WITH POWDER 
COATED WITH HANGER 
WITH LOCKER 


एकूण रक्कम रुपये ६५३१८००.०० 


जी.एस.टी. १८% ११७५७२४.०० 


(अक्षरी रुपये सत्त्याहत्तर लक्ष, सात हजार, पाचशे चोवीस फक्‍त) ७७,०७,५२४.०० 


. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या 


अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदीविषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्‌्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत* निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच, नवीन 


पदनिर्मितीची आव्यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून, त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
WHATS अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशा-१ 


२. 


१ 


१ 


१ 


१ 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 


राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


छठ 


-O 


2. 


AD 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


Rad शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतुदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतुदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


AM स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 


निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची 
मागणी नोंदवावी. 

रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापि एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक 
असणारी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्नीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी 
हाफकीन महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


. संस्था स्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल कार्यपद्धतीचा 
वापर करावा. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(१०५)(०३) - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (योजनांतर्गत) (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२१/प्र.क्र.२३२/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप 
विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा संकेतांक २०२१०८०२१३५७०८१९१३ 
असा आहे. हा आदेठश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Surwase 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 
10032, st=Mi 


२०५१०८० 
2.5.4.20 
१091307 
f, 
pseudonym=22F9E5 1BE81F4F3AE79C3DF 
BESAOEFCCC3354857, 
serialNumber=68 133E92365A7935768A9B 
Uu rwa S e FA0220E77FC95C2726F4A9EB86D8D0C7E 
623A2B976, cn=Prakash Babanrao Surwase 
Date: 2021.08.02 15:09:27 +05'30' 


(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


=Maharashtra, 
1ac85d2bc48d92746fc668ed 
746d0042863b2a0ce7 1de1 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई . 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अलिबाग. 
६. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


